दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, 2023 


दिव्यांग 


कल्याण आयुक्तालयाच्या 


आस्थापनेवरील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व 
अधिक्षक, गट-क संवर्गातून निरीक्षक, गट-ब/ 
अधिक्षक, दिव्यांग संस्था, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ निवडसूचीतून 
पदोन्नाती देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन आदेशा क्र.सकआ २०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि. ०१.०८.२०१९ 

2) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. अकआ/आस्था/वैसाका/अधिक्षक-निरीक्षक गट-ब/ पदोन्नती/ 
२०२१-२२/५००२, दि. १८.०७.२०२१ 

3) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. दिकआ/आस्था/अधिक्षक-निरीक्षक / पदोन्नती/ २०२१-२२/ 
७३२२/ दि. ०९.१२.२०२१ 


शासन आदेठा- 


दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व अधिक्षक, गट- 


क (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-१४ : ३८६००-१२२८००) या निम्न संवर्गातून निरीक्षक /अधिक्षक, 
दिव्यांग संस्था, गट-ब (राजपत्रित) (वेतन Actes मधील वेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३०० या 
संवर्गात खालील अटींच्या अधिन राहुन, सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात सन २०२२-२३ च्या तदर्थ 
निवडसूचीतून पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 
eae » २. 3. fe, eee : 

| श्री. पंकज सि. वाघमारे, वैद्यकीय सामाजिक| अ.जा. | fersteten, दिव्यांग कल्याण 
कार्यकर्ता, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, आयुक्तालय, पुणे 
पुणे 

२. श्री. भारत द. कांबळे, वैद्यकीय सामाजिक अ.जा. निरीक्षक, दिव्यांग कल्याण 
कार्यकर्ता, जिल्हा समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे (श्री. अजय 
अधिकारी, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अहिवळे यांचे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) 

३. श्रीमती आर. एस. मोरे, वैद्यकोय सामाजिक अ.जा. ।अधिक्षक, शासकीय बहुउद्देशीय 
कार्यकर्ता, जिल्हा समाज कल्याण दिव्यांग समिश्र केंद्र अंबेजोगाई, बीड 
अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे 

४. श्री. बी. डी. निकम, अधिक्षक, शासकोय| अ.जा. ।अधिक्षक, aera बहुउद्देशिय 
दिव्यांग बालगृह व शाळा मिरज सांगली (दिव्यांग-अंध) | दिव्यांग समिश्र केंद्र पुणे 


शासन निर्णय HATH: MHS २०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-२ 


२. अटीवशर्ती- 

१. निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 
अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 

२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि. 
७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायाळ, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले 
असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहमती देण्यात येत आहे. 

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, १६-ब यांनी 
दि. २०.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सुचनानुसार निवडसूचीस मान्प्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ५७०१.०८.२०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधिन 
राहून सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

६. सरळसेवा कोटयात रिक्त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत 
झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून 
सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

७. सरळसेवेच्या कोटयातील रिक्‍त पदांवर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या नियमित पदोन्नती 
कोटयातील पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
होऊन त्याबाबतचा रुजू अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण पुणे व शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१७१५०८५८९२२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH M KHAIRMODE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 

254. 1635 1a. 


12e14339ed095cda2a544af43de4b681afa9a5b92d 
bab, postalCode=400032, st=Mahai 


3३०९ १6९0९०0, rashtra, 
serialNumber=79208454FA5609FCBFBE8A59A44EC2402F387AA6 
27CD8748B6D2CFDDF68B76C6, cn=SATISH M KHAIRMODE 
Date: 2023.10.17 15:11:42 +05'30° 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
8 


प्रत, 
१. सचिव, दिव्यांग कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: सकआ २०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-२ 


. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

. उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/उस्मानाबाद /सांगली/ वाशिम 

. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/उस्मानाबाद 

g 


मा.सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्त, दिव्यांग कल्याण पुणे यांचेमार्फत) 
११. निवडनस्ती आस्था -२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


